FEN D रजिस्टर्ड नं. एमएच/एमआर/साऊथ-२२९/२००६-०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


शुक्रवार, जुलै २७, २००७/श्रावण ५, शके १९२९ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेल. 


भाग चार-ब : 
महाराष्ट्र wrest महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि 
'एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम ब आदेश. 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०४२, दिनांक २७ जुलै २००७ 
अधिसूचना 
मुंबई दारूबंदी अधिनियम, ९२९४५९. 
क्रमांक डीएनएस. ०३०७/सीआर-२/इएक्ससी-२.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास असे बाटते 
को, मुंबई विप्रकृत मद्यार्क नियम, १९५९ (यात यापुढे ज्याचा “ उक्त प्रधान नियम ” असा निदेश 
केलेला आहे) मध्ये सुधारणा करून ताबडतोब अंमलात आणावे आणि म्हणून मुंबई दारूबंदी 
अधिनियम, १९४९ (यात यापुढे ज्याचा “ उक्त अधिनियम ” असा निर्देश केलेला आहे) याचे 
कलम ३ च्या परंतुकानुसार तरतूद केल्याप्रमाणे हे नियम आधी प्रसिद्ध न करता ते करण्यात यावेत ; 
त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम १४३ च्या उप-कलम (२) व उप-कलम (३) च्या 
परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा बापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालीलप्रमाणे 
fran करीत आहेत, ते असे :-- 
१. या नियमांना मुंबई विप्रकृत मद्यार्क (सुधारणा) नियम, २००७ असे संबोधण्यात याबे. 


भाग चार-ब--२३५ (१३१२) 
[ किंमत : रुपये ३.०० ] 


१३१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जुलै २७, २००७/श्रावण ५, शके १९२९ UT 


२. उक्त प्रधान नियमांचे नियम wo (३) नंतर खालीलप्रमाणे परंतुक जोडण्यात यावे :--- 

'परंतुक 

“ परंतु घाऊक विक्रेता अन्न व औषधे प्रशासन विभागाकडून ड्रग्ज अँड कॉस्मॅटिक्स अधिनियम, 
१९४० व त्या अंतर्गत बनविण्यात आलेल्या नियमाखाली नमुना क्र. २० किंवा २० (क) किंवा २१ 
मध्ये किरकोळ विक्रीसाठी केमिस्ट अँण्ड ड्रगीस्ट अनुज्ञप्ती धारण करणाऱ्या केमिस्ट दुकानदारांना 
१०० मि. ली. वब २०० मि. ली. क्षमतेच्या बाटल्यांमधून विक्की करू शकेल. बर नमूद केल्याप्रमाणे 
केमिस्ट अँण्ड Bie अनुजप्ती धारण करणाऱ्या किरकोळ विक्रेत्यास १०० मि. ली. किंवा Roo 
मि. ली. क्षमतेच्या बाटल्यांमधील साधारण विप्रकृत मद्यार्काची विक्री केबळ नोंदणीकृत वैद्यकीय 
व्यवसायिकांनी दिलेल्या औषध पत्राच्या आधारे मधुमेही रुग्णांनाच बिक्री करता येईल. अशा 
प्रकारे केमिस्ट अँण्ड gic] अनुज्ञप्तीधारकाकडून साधारण विप्रकृत मद्यार्काच्या होणाऱ्या खरेदी 
विक्रीचे व्यबहाराचे हिशोब त्याने स्वतंत्ररीत्या लिहून अभिलेख जतन करावेत. ” 
३. उक्त नियमाच्या नियम क्रमांक ४९ ला असलेल्या परंतुकानंतर दुसरा परंतुक खालीलप्रमाणे 

जोडण्यात यावा :— - | 

'परंतुक दुसरा 

“ परंतु खरेदीदार जर अन्न ब औषधे प्रशासन विभागाकडून डूग्ज अँड कॉस्मॅटिक्स अधिनियम, 
१९४० व त्याखाली बनविण्यात आलेल्या नियमांन्बये किरकोळ विक्रो कामी नमुना क्र. २० किंबा 
२० (क) किंबा २१ मध्ये किरकोळ विक्रीसाठी केमिस्ट अण्ड Gries अनुज्ञाप्ती धारण करणारा 
असेलं तर त्याने घाऊक विक्रेत्याकडे साधारण विप्रकृत मद्यार्काची लेखी मागणी केल्यास त्यास 
कुठल्याही प्रकारचे मागणीपत्र किंबा बाहातूक परवाना सादर करण्याचे बंधन'राहाणार नाही. 
घाऊक विक्रेत्याने मात्र अशा प्रकारे असाधारण विप्रकृत मद्यार्काची विक्री केल्याची नोंद 
अनुज्ञषप्तीच्या अभिलेखावर घेऊन ती स्वाक्षांकीत करावी. ”. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


गौ. जो. रसाळ, 
शासनाचे उप सचिव. 


e ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जुलै २७, २००७/श्रावण ५, शके १९२९ URN 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 27th July 2007 
NOTIFICATION , 
Bomsay Prouipition Act, 1949. 

No. DNS.0307/CR- 2/EXC- 2.--Whereas the Government of Maharashtra 
considers that the following rules further to amend the Bombay Denatured 
Spirit Rules, 1959, should be brought into force at once, and therefore, 
the rules should be made without previous publication as provided by the 
proviso to sub-section (3) of section 143 of the Bombay Prohibition Act, 
1949; (Bom. XXV of 1949), (hereinafter referred to as “the said Act ह 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) 
of sub-section (2) and sub-section (3) of the said Act, and of all other 
powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby 
makes the following rules further to amend “the said rules ” as follows, 
namely :— ; . : 


1. These rules may be called The Bombay Denatured Spirit 
(Amendment) Rules, 2007. : 


2. After rule 40 (iii) following proviso shall be added namely :— 


« Provided that the wholesale licensee can sell the Ordinary Denatured 
Spirit to a retail Chemist shop holding the Chemist and Druggist 
Licence in Form No. 20 or 20 (c) or 21, granted by the Food and Drugs 
Administration Department under the Drugs and Cosmetics Act, 1940, 
and the rules made thereunder in the bottle size of 100 ml. and 
200 ml. The retail Chemist and Druggist licensee as mentioned 
hereinabove shall sell the Ordinary Denatured Spirit so obtained, 
exclusively to the diabetic patients in the bottle size of 100 ml. and/ 
or 200 mil. as prescribed in the medical prescription issued by a 
registered medical practitioner only, to that extent. The retail Chemist 
and Druggist licence holder shall maintain the accounts of purchase 
and sale of Ordinary Denatured Spirit separately ”. 


3. After the first Proviso to the rule 41 of “the said rules ”.second 
Proviso shall be added as follows :— 


«“ Provided that in the case of a purchaser holding a retail Chemist 
and Druggist Licence in Form No. 20 or 20 (c) or 21, granted by the 
Food and Drugs Administration Department under the Drugs and 
Cosmetics Act, 1940, and the rules made thereunder, the requisition 


- 


१३१५ & महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जुलै २७, २००७/श्राबण ५, शके १९२९ [भाग Sear, 


made by the purchaser in writing to supply of Ordinary Denatured 
Spirit to the wholesale licensee, in such case the production of any such 
requisition or transport pass shall not be necessary. The wholesale 
licensee shall on each occasion enter in such licence, the details of the 
sale of the Ordinary Denatured Spirit and sign against such entry. ”. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


G. J. RASAL, 
Deputy Secretary to Government. 


शासकौय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 


